महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक:व्यशिअ-२०१७/(१७८/१७)/व्यशि-१ 

कौडाल्य विकास व उद्योजकता विभाग, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-३२ 
दिनांक:-०१ जून, २०१८. 


संदर्भ:-१) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय 
कर्तव्ये पार पाडतांना evan विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 

२) संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.3/आस्था-१/वि.बदली/ 
२०१७/ ३१४, दिनांक २७ सप्टेंबर,२०१७. 


आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 


पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४(दोन) मधील 
तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (तां) रु.९३००-३४८०० 
ग्रेड पे रु.४,८०० /- या वेतनश्रेणीतील प्राचार्य/ उपप्राचार्य/सहा.प्रशिक्षणार्थी सल्लागार(ता.) 
औ.प्र.संस्था/मुख्याध्यापक/,श्ा.तां.वि. या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सन २०१७ मधील 


विनंती बदल्या खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. । अधिकाऱ्याचे नाव व सध्या कार्यरत बदलीने केलेली 
असलेली संस्था/कार्यालय पदस्थापना 

a औ) २ 3 

a श्री.आनंद दौ. वाळके, प्राचार्य, औ. प्राचार्य, औ. प्र. संस्था,कळमेश्वर, 
प्र. संस्था, मुदखेड, नांदेड जि.नागपूर, (रिक्‍त जागी) 

२ श्री.मधुकर तु. तिघरे, प्राचार्य, उपप्राचार्य, औ.प्र.संस्था, नागपूर, 
औ.प्र.संस्था, झरीझामणी, जि.नागपूर (रिक्‍त जागी) 
जि.यवतमाळ 

3 श्री.बोरकर संजय कवडुजी,प्राचार्य, अभियांत्रिकी अधीक्षक, 
औ.प्र.संस्था, सालेकसा, जि.गोंदिया शा.तं.मा.शाळा, अमरावती. 

४ श्री. कोंडावर संजय लच्छमना, प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, लोहा, 
मुख्याध्यापक, शा.तं.मा.शाळा, जि.नांदेड (रिक्‍त जागी) 
जामखेड, जि. अहमदनगर. 

५ _ श्री. आर. आर. देशमुख, प्राचार्य, | प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, येवला, जि.नाशिक 
औ.प्र.संस्था,गेवराई, जि.बीड. (रिक्‍त जागी) 

६ _ श्री. एस. एल. वानखेडे,प्राचार्य, मुख्याध्यापक, शा.तं.मा.शाळा, 


औ.प्र.संस्था,पातूर, जि. अकोला 


चांदूररेल्वे, जि.अमरावती. 


शासन आदेशा PATH: व्यशिअ-२०१७/(१७८/१७)/व्यशि-१ 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव व सध्या कार्यरत बदलीने केलेली 
असलेली संस्था/कार्यालय पदस्थापना 
२ ३ 
७ श्री. एम. आर. गुढे,प्राचार्य, औ. प्र. सहा. प्रशि. सल्लागार, बी.टी. 
संस्था, मंगरुळपीर, जि.वाशीम आर. आय, अमरावती (रिक्‍त जागी) 


८ _ श्री. अजय स. पाटील, प्राचार्य, | प्राचार्य, औ. प्र.संस्था, पिपळनेर, जि.धुळे 
औ.प्र.संस्था, अक्राणी, जि.नंदूरबार | येथे श्री.ढोलार यांच्या विनंती बदलीने 


रिक्‍त होणाऱ्या जागी. 
९ श्री. मनोज व्ही. ढोलार, प्राचार्य, | प्राचार्य, औ.प्र.संस्था,अक्राणी, जि.नंदूरबार 
औ.प्र.संस्था, पिंपळनेर, जि.धुळे येथे श्री.पाटील यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणाऱ्या जागी. 
qo | Sit. गंगाधर रा. ब्रम्हपुरकर मुख्याध्यापक, शा. तां. विद्यालय, खेड, 
प्राचार्य, औ. प्र. संस्था, भोकरदरन, जि.पुणे. 


जि.जालना 


az श्री. दाजी Garda ओऔंबासे, प्राचार्य, प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, दहिवडी, जि.सातारा 
औ.प्र.संस्था, मेढा, जि.सातारा 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांच्या बदल्या ह्या विनंती बदल्या असल्यामुळे पदग्रहण अवधी व 
प्रवास भत्ता शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार अनुज्ञेय असणार नाही. 

३. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांची रजा शासनाच्या परवानगी शिवाय मंजूर करण्यात 
येऊ नये. 

४. सदर आदेशा तात्काळ अंमलात आणावेत. संबंधित अधिकाऱ्यांना बदली केलेल्या 
ठिकाणी हजर होण्यासाठी विभाग प्रमुख यांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 

ष्‌. सदर शासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥६॥/७59॥[॥9.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक 
२०१८०६०११६०५५५६४०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sakharam Dina Kharat 
DN: c: =Government Of Maharashtra, 
a h a fa aa) ou=s! E Department, postalCode=400032, 
st=Mi htra, 
र्य ,5.4.. 1d 14d 2e41 b8e84bb98ddddcac3054 
9278 a5810e2874cdac2c44c28c2, 
Dina Kharate= 
Date: 2018.06.01 16:06:34 +05'30' 
(स.दि.खरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, म. रा. मुंबई-१. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः व्यशिअ-२०१७/(१७८/१७)/व्यशि-१ 


२) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य, व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळ, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१. 
३) सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय 
(सर्व संबंधितांना संचालकांमार्फत) 
४) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 
५) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
६) मा.मंत्री (plated विकास व उद्योजकता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७) मा.राज्यमंत्री (कौशल्य विकास व उद्योजकता ) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८) अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१. 
९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सर्व संबंधितांना संचालकांमार्फत) 
qo) सर्व संबंधित अधिकारी ( संचालकांमार्फत) 
११) सर्व संबंधित कार्यालय/संस्था (संचालकांमार्फत) 
१२) निवडनस्ती (व्यशि-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


